केंद्र शासन अर्थसहाय्यीत निलक्रांती धोरणातंर्गत 
भूजलाशयीन क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक 
विकास व व्यवस्थापन या योजनेस प्रशासकीय 
मान्यता 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्र शासनाचे क्र.२७०३५-१९/२०१५-एफवाय (७) भाग-२, भारत सरकार, 
कृषि व शेतकरी कल्याण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग यांचे निलक्रांती 
धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे दि. १०.०८.२०१६. 

शासन निर्णय क्रमांकः केंद्र शासनाचे क्र.३१०१३/३/२०१७-एफवाय(पी अन्ड एम) भारत सरकार, 
कृषि व शेतकरी कल्याण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग यांचे दिनांक 
२८.९.२०१७ चे प्रशासकीय मंजुरी आदेशा. 

शासन निर्णय क्रमांकः केंद्र शासनाचे क्र.३१०१२/३/२०१७-एफवाय(पी अन्ड एम) भारत सरकार, 
कृषि व शेतकरी कल्याण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग यांचे दिनांक 
२८.९.२०१७ चे निधी वितरणाचे मंजुरी आदेश. 

केंद्र शासनाचे क्र.२७०३५-१९/२०१५-एफवाय (IV), भारत सरकार, कृषि व शेतकरी कल्याण, 
पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग यांचे दिनांक १.१.२०१८ चे सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा. 


-0 
~~ 


xX 


AN 
~~ 


es 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील भू-जलाडशयीन, सागरी व निमखारे पाणी क्षेत्रातील मत्स्योत्पादन वाढीस लागण्याच्या 
दृष्टीकोणातून या तिन्ही क्षेत्रात उपलब्ध साधनसामुग्रीचा वापर करुन मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ करण्याचे 
केंद्र शासनाच्या निलक्रांती धोरणांतर्गत उद्दीष्ट ठरविण्यात आळे आहे. या धोरणाअतंर्गत राज्यातील 
मत्स्यव्यावसाईक, मत्स्यकास्तकार,मत्स्योउद्योजक यांच्या सहयोगाने राज्यातील भू-जलाशयीन, सागरी व 
निमखारे पाणी क्षेत्रातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पध्दतीने, जैविक सुरक्षितता 
व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादनात वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरीता केंद्रशासनामार्फत 
मत्स्यव्यवसाय हा पूरक व अग्रक्रमीत व्यवसाय करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहेत व याद्वारे भू- 
TORR व सागरी क्षेत्रातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मत्स्यव्यवसायीकांचे उत्पन्न दुपटीने 
वाढविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. 
केंद्र शासनाच्या नीलक्रांती २०१६ च्या मार्गदर्शक सूचना व त्यातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सन 
२०१६-१७ या वर्षासाठी राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाअंतर्गत एकूण २१ योजनांना नीलक्रांती 
अंतर्गत केंद्र शासनाने क्र. ३१०१३-१३/२०१६-एफवाय (३), दि.१०.८.२०१६ च्या आदेशान्वये राज्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तसेच केंद्र शासनाचे क्र. ३१०१३/३/२०१७-एफवाय (पी अन्ड 
एम) दिनांक २८.९.२०१७ अन्वये आणखी ९ योजनांना प्रशासकीय मंजुरी दिलेली आहे. 


केंद्र शासनाने त्यांचे पत्र क्र. २७०३५-१९/२०१५-एफवाय (IV), दि. २८.०९.२०१७ अन्वये नीलक्रांती 
अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या हिऱ्यामध्ये बदल केला आहे. त्यानुसार सर्वसाधारण गटासाठी 
अनुदान ४०% व लाभार्थी हिस्सा ६०% राहणार आहे. सदर ४०% अनुदानामध्ये केंद्र हिस्सा हा ६०% (म्हणजेच 
एकूण प्रकल्प किंमतीच्या २४ %) राहणार असून राज्याचा हिस्सा ४०% (म्हणजेच एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 
१६%) राहणार आहे. तसेच अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, महिला व त्यांच्या सहकारी संस्था 
यांच्यासाठी अनुदान ६० टक्के व लाभार्थी हिस्सा ४० टक्के राहणार आहे. सदर ६०% अनुदानामध्ये केंद्र हिस्सा 
हा ६०% (म्हणजेच एकूण प्रकल्प किंमतीच्या ३६ %) राहणार असून राज्याचा हिस्सा ४०% (म्हणजेच एकूण 
प्रकल्प किंमतीच्या २४%) राहील. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने निलंक्राती योजनेतंर्गत YAIRI क्षेत्रातील मत्स्यव्यवसायाचे एकात्मिक विकास 
व व्यवस्थापनाद्वारे राज्याचे मत्स्योत्पादनात दुपटीने वाढ करण्याकरिता ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार राज्यातील FASB क्षेत्रातील खालील योजनांना केंद्र शासनाच्या मंजूर आराखडयाप्रमाणे 
व ठरवून दिलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र.। योजनेचे नावा | एकक/प्रकल्प अनुदानाचे स्वरुप लाभार्थी निकष 
किंमत 

| बर्फ कारखाना | रु. १००००. लक्ष | सर्वसाधारण- १. लाभार्थ्याने प्रकल्पाची 
(१) अनुदान - ४०% जागा अतिक्रमण विरहित 
केंद्र हिस्सा- २४% असल्याचे आणि 

राज्य हिस्सा- अर्थसहाय्यासह 
१६% आवश्यक ना हरकत/ 
(२) लाभार्थी हिस्सा- परवानगी इत्यादि 
६०% विस्तृत प्रकल्प प्रस्तावात 
(DPR) कागदोपत्री पुरावा 
अनुसूचित जाती, सादर करणे आवश्‍यक 
अनुसुचित जमाती, आहे. जागेसाठी 
महिला व महिलांच्या अर्थसहाय्य देय राहणार 

संस्था- नाही. 

(१) अनुदान-६०% २. प्रकल्प किंमत ही 
केंद्र हिस्सा-३६% अद्ययावत SoRs 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


४०% 


& 7 


. प्रकल्प 


)Schedule of Rates) 
नुसार प्रकल्प 
ठिकाणाच्या सध्याच्या 
बाजार दरानुसार देय 
राहील. 


. लाभार्थ्याने प्रकल्पाच्या 


कार्यरत व देखभालीचा 
भविष्यकालिन खर्च स्वत: 
करणार असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात यावे. 


| बर्फ कारखान्यासाठीच्या 


लाभार्थी निकष ( व ii) 
बाबतची प्रकल्पाची 
सविस्तर माहिती 
लाभार्थ्याने 
कागदपत्रांच्या 
स्वयंघोषित पुराव्यासह 
सादर करावी. 

प्रस्ताव संबंधित राज्य 
शासन/ केंद्र शासनाच्या 
स्पष्ट शिफारशी सादर 
करणे आव्यक आहे. 


. लाभार्थीची स्वत:च्या 


मालकीची जागा असावी. 
Tall ७/१२ नोंद असणे 
आवश्यक. 

उभारणीसाठी 
जागा भाडेतत्वावर 
असल्यास किमान १५ 
वर्षाचे करारपत्र असावे. 


२ | मासळी 
वाहतुकीसाठी 
वाहन 


रु. १५.०० लक्ष 


सर्वसाधारण- 

(१ अनुदान - ४०% 
केंद्र हिस्सा- २४% 
राज्य हिस्सा- 
१६% 


. लाभार्थीने मासे 


वाहतुकीसाठी जी काही 
व्यवस्थापन कार्यरत 
किंमत लागते ती 
स्वखर्चाने करावी. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


(२) लाभार्थी हिस्सा- 


६०% 


अनुसूचित जाती, 
अनुसुचित जमाती, 
महिला व महिलांच्या 
संस्था- 
(१ अनुदान-६०% 
केंद्र हिस्सा-३६% 
राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


४०% 


. लाभार्थ्यांनी 


. जर 


. केंद्र शासन मासे वाहतुक 


कुठल्याही 
नुकसान 


करताना 
प्रकारची 
भरपाई, कार्यान्वयन, 
व्यवस्थापन यास 
जबाबदार राहणार नाही. 
मासे 
वाहतुक करतांना खात्री 
करुन घ्यावी की, सर्व 
सोयी सुविधा व 
व्यवस्थापन आहे किंवा 
नाही 


. लाभार्थ्याने सर्व नियम 


पाळूनच संबंधित 
राज्य/केंद्रीय wear 
यांच्या अखत्यारितीतच 
राहून मासे वाहतुकीचे 


व्यवस्थापन प्रक्रिया 
कार्यरत केली पाहिजे. 
. लाभार्थ्याने मासे 


वाहतुकीच्या योजनेमध्ये 
खरेदी केलेल्या मासळी 
वाहतुकीसाठी वाहनाचा 
फक्त मासेविक्रीसाठी 
उपयोग करावा. दुसऱ्या 
कुठल्याही  हेतुसाठी 
वापर करु नये. 

लाभार्थी इतर 
हेतुसाठी मासळी 
वाहतुकीसाठी खरेदी 
केलेल्या वाहनाचा वापर 
करत असेल तर केंद्र 


शासन त्याच्या 
अनुदानाची = Yaa 
व्याजासहित परत घेईल. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


७. केद्र शासनाच्या कृषी व 
पदुम विभागाकडून 
लाभार्थ्यांना मासे 
विक्रीसाठी मिळालेल्या 
अनुदानातून खरेदी 
केलेल्या मासळी वाहतुक 
वाहनावर सदर योजनेचे 
नाव, वर्ष दर्शविले 
दिसण्यात आले पाहिजे. 

नवीन रू. ७.०० लक्ष प्रति  सर्वसाधारण- १. लाभार्थीची स्वतःची 
मत्स्यसंवर्धन तळी | हेक्टरच्या मर्यादेत | (१) अनुदान - ४०% जागा असणे आवश्यक 
तयार करणे केंद्र हिस्सा- २४% आहे. NOC. ची 
(construction of राज्य हिस्सा- जबाबदारी लाभार्थींची 

new ponds) १६% राहिल. 
(२) लाभार्थी हिस्सा- ।२. बांधकाम केल्यानंतर 
६०% पाण्याची लेवळ १.५ 
मीटर असणे गरजेचे 

अनुसूचित जाती, आहे. 

अनुसुचित जमाती,  |।३. केंद्राचे अर्थसहाय्य २ हे. 
महिला व महिलांच्या पर्यंत सर्वसाधारण 
संस्था- लाभार्थ्यास व सहकारी 
(१) अनुदान-६०% संस्थांसाठी त्याची 
केंद्र हिस्सा-३६% मर्यादा २० हे. पर्यंत 

राज्य हिस्सा-२४% असेल. 

४.केंद्रीय व राज्य 

(२लाभार्थी हिस्सा-। सरकारच्या अखत्यारित 
४०% असलेल्या शिखर 
संस्था, महामंडळ व 
संस्था यांचे प्रस्ताव राज्य 
शासनाच्या 

शिफारशीसह सादर 

करणे आवश्यक आहे. 
भारतीय प्रमुख कार्प | २ हेक्टर पर्यंत  । सर्वसाधारण- १. लाभार्थींची स्वतःची 
व इतर संवर्धनक्षम | जागेकरिता रू. । (१) अनुदान - ४०% जागा असणे आवश्यक 
माझ्यांच्या २५.०० केंद्र हिस्सा-२४% | आहे. ॥.0.७0. ची 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


मत्स्यबीजासाठी 
मत्स्यबीज 

निर्मिती केंद्राची 
स्थापना करणे 
(Establishment of 
Hatchery for IMC 
and other 
cultivable fin 
fishes) 


लक्ष/हंचरीच्या 
मर्यादेत 


राज्य हिस्सा- 
१६% 
(२) लाभार्थी हिस्सा- 


अनुसूचित जाती, 
अनुसुचित जमाती, 
महिला व महिलांच्या 
संस्था- 
(१ अनुदान-६०% 
केंद्र हिस्सा-३६% 
राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


४०% 


. केंद्र 


. केंद्रामध्ये 


. केंद्रामध्ये 


जबाबदारी लाभार्थींची 
राहिल. जेव सुरक्षेकरिता 
उपायाबाबतचा तपशील 
प्रकल्प प्रस्तावासोबत 
जोडणे आव्यक राहील. 


., लाभार्थी /संस्था यांनी 


राज्यशासनामार्फत 
आपले प्रस्ताव सादर 
करावेत. 


हासन व 
राज्यशासनाच्या संस्था 
/महामंडळ / संघराज्य 
इ. त्यांचे प्रस्ताव सरळ 


NFDB ला पाठवू 
शकतात. 
. कमीत कमी २ हेक्टर 


जागेमध्ये मत्स्यबीज 
केंद्राची उत्पादन क्षमता 
कमीत कमी sare 
मत्स्य जिरे प्रती वर्ष 
इतकी असली पाहिजे. 
प्रजनक 
साठवणूक तळी, संगोपन 
तळी, संवर्धन तळी, 
लहान प्रयोगशाळा, पाणी 
व वीज पुरवठा आवश्‍यक 
सोयी सुविधा असणे 
आव्यक आहे. 


प्रशिक्षित 
तांत्रिक कर्मचारी 
नियंत्रण असणे आवश्‍यक 
आहे. 


| लाभार्थ्याने/लाभार्थी 


संस्थेने केंद्रीय मदतीच्या 
उत्पादन केंद्रामधून 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


मत्स्यसंवर्धकांना वाजवी 
दरात मत्स्यबीज 
उपलब्ध होईल याची 
खात्री करावी. 


. लाभार्थ्यांनी मत्स्यबीज 


केंद्राच्या स्थापनेनंतरची 
बांधकामे देखभाल 
समाधानपूर्वक स्वत:च्या 
खर्चात करावी. 


, योग्य स्थळी व्यावसायिक 


दृष्टिकोन लक्षात घेता 


राज्य हिस्सा- 
१६% 
(२) लाभार्थी हिस्सा- 


६०% 


अनुसूचित जाती, 
अनुसुचित जमाती, 
महिला व महिलांच्या 
संस्था- 
(१ अनुदान-६०% 
केंद्र हिस्सा-३६% 
राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


४०% 


. बांधकाम 


NFDB हेंचरीवर नियंत्रण 

करेल. 
५ | मत्स्यबीज संवर्धन | रू. ०६.०० सर्वसाधारण- . लाभार्थीची स्वतःची 
तळावसंच (Fish | लक्ष/हेक्टर च्या । (१) अनुदान - ४०% जागा असणे आवश्यक 
seed rearing unit) | मर्यादेत केंद्र हिस्सा- 28% आहे. NOC. ची 


जबाबदारी लाभार्थींची 
राहिल. 
केल्यानंतर 
पाण्याची पातळी १.५ 
मीटर असणे गरजेचे 
आहे. 


. केंद्राचे अर्थसहाय्य २ 


हे.पर्यत व सहकारी 
संस्थांच्या केंद्रासाठी 
प्रत्येक सभासदाला 
प्रति दोन हेक्‍टरपर्यंतच्या 
मर्यादित प्रकल्प 
आर्थिकदृष्टया 

किफायतशीर होईल, 
याची पडताळणी करुन 
राज्यशासनाच्या 

शिफारशीसह केंद्र 
शासनाला मंजूरीसाठी 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


पाठविणे आवरयक 
राहील. 
केंद्रीय व राज्य 


सरकारच्या अखत्यारित 


असलेल्या शिखर 
संस्था, महामंडळ व 
संस्था यांचे प्रस्तावाबाबत 
हेक्टरची मर्यादा ही 
संबंधित राज्याशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर 
ठरविण्यात येईल. 
गोडेपाण्यातील  । मत्स्यकास्तकारास | सर्वसाधारण- . लाभार्थीला नवीन 
मत्स्यसंवर्धनांतर्गत | एकूण प्रकल्प (१) अनुदान - ४०% बांधलेल्या तलावासाठी 
निविष्ठाखर्च किंमत रू. १.५० केंद्र हिस्सा- २४% /नुतनीकरण 
अर्थसहाय्य (Inout | लक्ष/हेक्टर तर राज्य हिस्सा- केलेल्याचा लाभ 
cost for fresh कोळंबी १६% अनुज्ञेय राहील. 
water fish culture | संवर्धनाकरिता (2) लाभार्थी हिस्सा- तलावाचे बांधकाम पर्ण 
एकूण प्रकल्प ६०% असून संवर्धनासाठी 
किंमत रू. २.५० तयार असल्यानंतरच 
लक्ष/हेक्‍्टर अनुसूचित जाती, अनुदान देण्यात येईल. 
अनुसुचित जमाती, 
महिला व महिलांच्या 
संस्था- 
(१ अनुदान-६०% 
केंद्र हिस्सा-३६% 
राज्य हिस्सा-२४% 
(२ळलाभार्थी हिस्सा- 
४०% 
जलाडायात व एकूण प्रकल्प सर्वसाधारण- सदरची योजना 
खुल्या जलक्षेत्रात | किंमत रू. ३.०० | (१ अनुदान - ४०% एन.एफ.डी.बी.मार्फत 
fFSRT(Cage)/ | लक्ष/पिंजरा/ केंद्र हिस्सा- २४% व्यावहारिक दृष्टिकोन 
बंदीस्त बंदीस्त उभारणीस राज्य हिस्सा- ठेवून राबविण्यात येणार 
(28))उभारणे १६% आहे. 


(Installation ७ 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


cages /Pens in 
reservoirs and 
other open water 
bodies) 


(2) लाभार्थी हिस्सा- 


अनुसूचित जाती, 
अनुसुचित जमाती, 
महिला व महिलांच्या 
संस्था- 
(१ अनुदान-६०% 
केंद्र हिस्सा-३६% 
राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


४०% 


षु प 


प्रस्ताव 
एन.एफ.डी.बी.कडे 
सादर करावा. प्र 

स्ताव सादर करण्यापूर्वी 
संबंधित राज्यशासनाची 
पूर्वपरवानगी घेणे 
आव्यक आहे. 
मच्छीमार सहकारी 
संस्था, अ.जा. व अ.ज. 
सहकारी संस्था, महिला 
बचत गट, नोंदणीकृत 
व्यावसायिक इत्यादि 


अर्थसहाय्याकरिता पात्र 
ठरतील. 
एका लाभार्थ्यास 


जास्तीत जास्त ६ 
पिंजऱ्यांचे १ याप्रमाणे ४ 
बॅटरी (२४ पिंजरे) 
अनुज्ञेय राहतील. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या 
संघटना, महामंडळ, 
संघ, यंत्रणा इत्यादिंना 
प्रकरणनिहाय 
अर्थसहाय्य 

करण्यात येईल. 
प्रकल्प किंमतीमध्ये 
भांडवळी, आवर्ती व 
व्यवस्थापनाचा खर्च 
समाविष्ट राहिल. 

अर्जदाराने परिपूर्ण 
प्रस्तावा कागदपत्रे व 


मंजूर 


योग्य त्या 
परवानग्यासह सादर 
कराव्या. 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


८ | मत्स्यसंवर्धन रू. ३.५० सर्वसाधारण- १. लाभार्थ्यांनी तयार 
तळयाचे लक्ष/हेक्टर च्या | (१ अनुदान - ४०% तळयाचे कागदपत्र DPR 
नुतणीकरण मर्यादेत केंद्र हिस्सा- २४% सोबत जोडणे आवश्‍यक 
(Renovation of राज्य हिस्सा- आहे. 
existing ponds) १६% २. तळयांच्या नुतनीकरण/ 

(२) लाभार्थी हिस्सा- दुरुस्ती अस्तरीकरण 
६०% इत्यादि कामाकरिता ५ 
वर्षानंतर निधी उपलब्ध 

अनुसूचित जाती, होऊ शकतो. 
अनुसुचित जमाती, ३. केंद्राचे अर्थसहाय्य २ 
महिला व महिलांच्या हे.पर्यंत सर्वसाधारण 
संस्था- लाभार्थ्यासाठी व 
(१) अनुदान-६०% सहकारी संस्थांसाठी 
केंद्र हिस्सा-३६% त्याची मर्यादा २० हे.पर्यंत 


राज्य हिस्सा-२४% आहे. 
४.केंद्रीय व राज्य 
(२लाभार्थी हिस्सा- | सरकारच्या अखत्यारित 
४०% असलेल्या शिखर संस्था, 
महामंडळ व संस्था यांचे 
प्रस्ताव राज्य शासनाच्या 
शिफारशीसह सादर 
करणे आवश्यक आहे. 


९ ।नवीननौकाव रू. १.०० सर्वसाधारण- १. आर्थिक सहाय्याबाबतचा 
जाळी खरेदी लक्ष/संचच्या (१) अनुदान - ४०% प्रकरणनिहाय अहवाल 
करणे (Craft & मर्यादेत केंद्र हिस्सा- २४% सादर करणे अपेक्षित 
Gear) राज्य हिस्सा- आहे. 

१६% २. गटनिहाय किंवा एकत्रित 

(२) लाभार्थी हिस्सा- प्रस्तावा सुध्दा मंजूर 
६०% करण्यात येतील. 

३. मासेमारी करण्याबाबतचे 

अनुसूचित जाती, नियम व अटी शर्ती लागू 


अनुसुचित जमाती, राहतील. 

महिला व महिलांच्या ४.५ वर्षापूर्वीच्या जुन्या 
संस्था- नौकेसही अर्थसहाय्य 
(१ अनुदान-६०% मंजूर करण्यात येईल. 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


केद्र हिस्सा-3६% 
राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


केंद्र हिस्सा-३६% 
राज्य हिस्सा-२४% 


(२लाभार्थी हिस्सा- 


४०% 


. व्यावसायिक/ 


. केंद्र 


४०% 

| ० | लघु मत्स्यखाद्य | रू. १०.०० लक्ष/ । सर्वसाधारण- . लाभार्थ्यांनी प्रकल्प 
बनविण्याच्या प्रकल्प (क्षमता-१ | (१ अनुदान - ४०% प्रस्तावामध्ये मत्स्यखाद्य 
कारखान्याची ते ५ क्विटल प्रति केंद्र हिस्सा- २४% कारखान्याचे पूर्ण समर्थन 
स्थापना दिनच्या मर्यादेत) राज्य हिस्सा- व तांत्रिक तपशील सादर 

(Establishment of १६% करावा. 
Small feed mill (2) लाभार्थी हिस्सा- . लाभार्थ्यांनी प्रकल्प 
६०% प्रस्तावामध्ये मत्स्यखाद्य 
कारखान्याचे पूर्ण समर्थन 
अनुसूचित जाती, व तांत्रिक तपशील सादर 

अनुसुचित जमाती, करावा. 
महिला व महिलांच्या . लाभार्थ्याने” संस्थेने 
संस्था- केंद्राच्या अर्थसहाय्याने 
(१ अनुदान-६०% निर्माण झालेले 


मत्स्यखाद्य वाजवी दरात 
मत्स्यसंवर्धकाला मिळेल 
याची खात्री करावी. 


. मत्सयखाद्य कारखाना 


निर्माण झाल्यानंतरची 
कामे, बांधकाम, नियंत्रण 
व देखभाल इत्यादि बाबत 
खर्च लाभार्थ्याने 
समाधानकारकरित्या 
स्वत:च्या खर्चात करावा. 
संस्था 
यांनी प्रकल्प प्रस्ताव 
राज्यशासनाच्या योग्य 
मार्गाने सादर करावेत. 
शासन व 
राज्यशासनाच्या संघटना 
यांनी संघराज्ये, 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


महामंडळ  इत्यादिंनी 
प्रकल्प प्रस्तावा सरळ 
पदुम विभागाकडे सादर 
करावेत. आर्थिक मदत 
संबंधितांच्या सल्ल्याने 
ठरविण्यात येईल. 

७. योग्य जागेवर 
एन.एफ.डी.बी. सुध्दा 
व्यावसायिक दृष्टिकोन 


ठेवून मत्स्यखाद्य 
कारखाना उभारेल. 
| १ | Bra साखळी रु. १००.०० लक्ष  । (१) अनुदान -४०% १. महामंडळाचा प्रकल्प 
योजनांतर्गत (३) केंद्र हिस्सा- अहवाल तांत्रिकदृष्ट्या 
बुटीबोरी येथे fiat अनुदानाच्या ६०% परिपूर्ण असावा. 
ड्रेसिंग सेंटर (ब) राज्य हिस्सा- । २. महामंडळाने 
अनुदानाच्या ४०% कागदपत्रांची पूर्तता 
(२) लाभार्थी हिस्सा- परिपूर्ण करावी ज्यामध्ये 
६०% जमिनीवर कुठल्याही 


प्रकारचे ताबा/ओझे असू 
नये, आर्थिक संसाधन व 


आव्यक 
मंजूरी/परवानगी इ. 
कागदपत्रे बरोबर 


असावीत. जमिनीसाठी 
कुठल्याही word 
अनुदान देण्यात येणार 
नाही. 

३. बांधकामानंतरचे शित 
साखळी योजनेअंतर्गत 
बुटीबोरी येथीळ फ़िर 
ड्रेसिंग सेंटर व्यवस्थापन 
हे महामंडळाने स्वखर्चाने 


करावे. 
४. महामंडळाने प्रकल्प 
अहवाल राज्य 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


शासनाच्या स्पष्ट 
शिफारशीने सादर 
करावा. 

५. महामंडळाने प्रत्यक्ष 
राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास 


बोर्ड यांना प्रकल्प सादर 
करावे तसेच संबंधित 
प्रकल्प अहवाल सल्ला व 
निर्णयाच्या आधारे 
अनुदान देण्यात येईल. 


६. सदरील योजनेची 
अंमलबजावणी ही 
व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य 
त्या ठिकाणी ठेवून 


करण्यात यावी. 

१२ । शित साखळी रु. ४५५.०० लक्ष | सर्वसाधारण- १. महामंडळाचा प्रकल्प 
योजनांतर्गत (१) अनुदान -४०% अहवाळ तांत्रिकदृष्ट्या 
अमरावती येथे (३) केंद्र हिस्सा- परिपूर्ण असावा. 
फिशरीज हब अनुदानाच्या ६७% २. महामंडळाने 
स्थापन (ब) राज्य हिस्सा - कागदपत्रांची पूर्तता 

अनुदानाच्या ४० % परिपूर्ण करावी ज्यामध्ये 

(२) लाभार्थी हिस्सा- जमीनीवर कुठल्याही 

६०% प्रकारचे ताबा/ओझे असू 
नये, आर्थिक संसाधन व 
आवश्यक 
मंजूरी/परवानगी इ. 
कागदपत्रे बरोबर 


असावीत. जमिनीसाठी 
कुठल्याही प्रकारचे 
अनुदान देण्यात येणार 
नाही. 

३. बांधकामानंतरचे ra 
साखळी योजनेअंतर्गत 
अमरावती फिडारीज हब 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


a व्यवस्थापन 
महामंडळाने स्वखर्चाने 
करावे. 


. महामंडळाने प्रकल्प 
अहवाल राज्य 
शासनाच्या स्पष्ट 
शिफारशीने सादर करावे. 


. महामंडळाने प्रत्यक्ष 


राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास 
बोर्ड यांना प्रकल्प सादर 
करावे तसेच संबंधित 
प्रकल्प अहवाल सल्ला व 
निर्णयाच्या आधारे 
अनुदान देण्यात येईल. 


, सदरील योजनेची 


अंमलबजावणी ही 
व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य 
त्या ठिकाणी ठेवून 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१७१२३५२०१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anoop Kumar 


Digitally signed by Anoop Kumar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 


ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4 


d13de68918dc20bad8e6, 


serialINumber=1c2ee608849bdb8 1 2849b6c8878f95607059b5 


30ff7 17c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 
Date: 2018.10.17 12:41:11 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, (पदुम) 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र. १५९/पदुम-१३ 


२. मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

५. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, (AMA, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग), 
कृषि भवन, नवी दिल्ली. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव, (नियोजन), मंत्रालय,मुंबई 

द 

९ 


. TOR मुख्य सचिव, (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
. सचिव, (सहकार), मंत्रालय,मुंबई 
१०. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
११. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१२. प्रादेशिक उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
लातूर/ अमरावती/नागपूर 
१३. सर्व सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय 
१४. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८.सर्व उपकोषागार अधिकारी 
१९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासन भवन, ५ वा 
मजला,मंत्रालयासमोर, मुंबई 
२०.राष्ट्रीय मत्स्यजिवी सहकारी संघ, नवी दिल्ली, (Fishcopfed),9 सरिता विहार 
इंस्टीटयुझानलळ एरिया, नवी दिल्ली-११००७७. 
२१. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी-१२/१४/१६. 
२२.निवडनस्ती 


नो 
Cc 
es 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


